मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे "वर्षा" व मा.उपमुख्यमंत्री 
महोदय यांचे "देवगिरी" या शासकीय निवासस्थानी 
मान्यवर अतिथींसाठी खानपान सेवा पुरवठादाराची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः उपुनि-२०२०/प्र.क्र.२७/२०२०/२१-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १५ जानेवारी, २०२१ 
शासन निर्णय: - 


मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे "वर्षा" व मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे "देवगिरी" या शासकीय 
निवासस्थानी मान्यवर अतिथींसाठी खानपान सेवा पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्यासाठी ई-पुनर्निविदा क्र. 
2020 GADM__&22840_9 अन्वये ई-निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. ई-निविदेतीळ Section Il, Bid 
Opening and Evaluation, परि.४- Evaluation and Comparison of Bid मधील अ.क्र.९ Food Tasting 
Paramaters मधील तरतुदीनुसार, प्राप्त ई-निविदांचे तांत्रिक व व्यावसायिक मूल्यमापन केले असता, मे.सेंट्रल 
कॅटरर्स, मुंबई यांची ई-निविदा पात्र ठरली आहे. त्यांनी सादर केलेल्या अन्नपदार्थांच्या दरसूचीची एकूण किंमत 
रु.१,१००/- (रुपये एक हजार VHal फक्‍त) एवढी आहे. 


2. या शासन निर्णयामुळे, मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे "वर्षा" व मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे "देवगिरी" 
या शासकीय निवासस्थानी मान्यवर अतिथींसाठी खानपान सेवा पुरविण्यासाठी मे.सेंट्रल कॅटरर्स, मुंबई यांची 
न्यूनत्तम दराची रु.१,१००/- (रुपये एक हजार एकशे फक्त) ची ई-निविदा स्वीकारण्यात येत आहे. त्यांची माहे 
१८ जानेवारी, २०२१ ते माहे १७ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे "वर्षा" व 
मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे "देवगिरी" या शासकीय निवासस्थानी, खाली नमूद केलेल्या दराने खानपान सेवा 
पुरविण्यासाठी नियुक्‍ती करण्यात येत आहे . 


दरपत्रक 

SR. Rate of Central 
NO. FOOD ITEMS Caterers(Rupee) 
1 | Tea (with milk) (125 ml) 14 
2 | Coffee (125 ml) 12 

High Tea (Pestry/Sweet, kaju-badam, Sandiwitch, Wafer, 

3 | Batatawada/Upama/Poha/Cutlet) 106 
4 | Various cold drinks (250/300 ml) 15 
5 | Dahi misal (100 gm) 10 
| 6] Idli (2 no) 20 
7 | Vada sambhar (2 no) /Tomato Omlet 20 
| 8| Potato Vada (2 no) 20 
| 9| Dahi vada (2 no) 10 
10 | Sabudana Vada (2 no) /Sabudana khichadi (75 gm) 10 
11 | Kachori (75 gm) 10 
12 | Veg cutlet (2 no) 10 
13 | Upama/Sheera/(Poha) 20 


शासन निर्णय क्रमांकः उपुनि-२०२०/प्र.क्र.२७/२०२०/२१-अ 


14 | Sada Dosa 10 
15 | Masala Dosa (75 gm) 11 
16 | Uttappa (75 gm) 10 
17 | Veg Sandwich 10 
18 | Cheese sandwich 12 
19 | Chicken Sandwich 12 
20 | Veg Sandwich Grilled 12 
21 | Cheese sandwich Grilled 12 
22 | Chicken Sandwich Grilled 15 
23 | Wafers (75 gm) 12 
24 | Bhaji/Mix bhaji/Pakoda (75 gm) 15 
25 | Biscuits 15 
26 | Dry fruits/ Cashew nut (75 gm) 10 

Pineapple Sheera/Moong Halawa/Gajar Halawa/ Gulabjamun 
27 | (2 no) Rasgulla (2 no) 14 
28 | Veg Soup 10 
29 | Chicken Soup 11 
30 | Pav Bhaji 15 
31 | Aloo Palak 10 
32 | Paneer Matar 10 
33 | Methi Besan 10 
34 | Veg Biryani 12 
35 | Chicken/Mutton Biryani 11 
36 | Veg Fried Rice 10 
37 | Non veg Fried Rice 11 
38 | Veg Thali (Full) F888 
39 | NonVeg Thali (Full) 105 

Veg Exe Buffet (Soup, Starter, Main Course,Roti, Dal, Rice, 150 
40 | Salad, Sweets and Fruits) 

NonVeg Exe Buffet (Soup, Starter, Main Course,Roti, Dal, 
41 | Rice, Salad, Sweets and Fruits) 160 
42 | Bisleri 500m1/1000ml1 10 
43 | Fruit Dish 10 
44 | Fruit Salad 10 

1100 


३ मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे "वर्षा" व मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे "देवगिरी" या शासकीय निवासस्थानी 
मान्यवर अतिथींसाठी खानपान सेवा पुरविण्यासाठी शासन व मे.सेंट्रल कॅटरर्स, मुंबई यांचेमध्ये माहे १८ 
जानेवारी, २०२१ ते माहे १७ जानेवारी, २०२३ या दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी करार करण्यात येत आहे. 
करारनाम्यातील अटी व शार्ती मे.सेंट्रल कॅटरर्स, मुंबई यांना बंधनकारक असून त्याचे उल्लंघन झाल्यास सदर 
कंत्राट कोणतीही पूर्वसूचना न देता रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


४. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे "वर्षा" व मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे "देवगिरी" या शासकीय निवासस्थानाचे 
नियंत्रक निवासव्यवस्था हे कॅटरींग सेवेशी संबंधीत सर्व प्रकरणे हाताळण्यासंदर्भात सक्षम प्राधिकारी राहतील व 
विशेष महत्वाच्या प्रसंगी आवश्‍यकतेनुसार, वर्षा व देवगिरी निवासस्थानी बाहेरुन अथवा अन्य पुरवठादाराकडून 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः उपुनि-२०२०/प्र.क्र.२७/२०२०/२१-अ 


खाद्यपदार्थ मागविणे अथवा खाद्यपदार्थ पुरविण्याच्या सेवा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांना 
प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे. या पदार्थांचे दर/दर्जा/प्रमाण हे सक्षम प्राधिकारी निश्चित करतील. 


५. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे "वर्षा" व मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे "देवगिरी" या शासकीय निवासस्थानी 
चालविण्यात येणाऱ्या उपाहारगृहाच्या जागेच्या भाड्याची आकारणी, वीज व पाणी बिळाची आकारणी शासन 
निश्चित करेल त्याप्रमाणे असेल. 


६. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे "वर्षा" व मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे "देवगिरी"या शासकीय निवासस्थानी 
उपहारगृह चालविण्यासाठी मे.सेंट्रल कॅटरर्स, मुंबई यांना वापरावयास देण्यात येणाऱया खोल्यांचे भाडे, वीज व 
पाणी यांचे भाडे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विकास (इलाखा शहर), मुंबई यांचेकडे शासनाने 
निश्चित केलेल्या दरानुसार, मे.सेंट्रल कॅटरर्स, मुंबई यांनी अदा करावे. 


७. वरील खाद्यपदार्थाव्यतिरिक्‍त आवश्यकतेनुसार इतर खाद्यपदार्थांची मागणी केल्यास कंत्राटदारास ते 
पुरवावे लागतील व अशा खाद्यपदार्थांचे दर मान्य करण्याचा अधिकार सामान्य प्रशासन विभागास राहीलव ते 
कंत्राटदारास बंधनकारक राहील. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११५१४१२१२०४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Namdeo 
Kashinath Mali 


(ना. का. माळी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मे. सेंट्रल कॅटरर्स, वाय.बी. चव्हाण सेंटर, जगन्नाथ भोसले मार्ग, सचिवाळय जिमखाना जवळ, 
नरिमन पॉईंट,मुंबई-४०० ०२१ 


प्रत, 


. महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय,मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. आहरण व संवितरण अधिकारी, कार्यासन-२१, रोख शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई-३२. 

५. उपसचिव (आस्थापन), मुख्यमंत्री सचिवालय यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी उपाहारगृहाच्या 
अनुषंगाने आव्यक त्या नोंदवह्या ठेवण्याबाबत तसेच नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या 
कालावधीत उपाहारगृहाच्या खर्चावर योग्य ते नियंत्रण ठेवण्याबाबत निवासी स्वीय सहायकांना सूचना 
द्यावी. 


Cc AV A Lo 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः उपुनि-२०२०/प्र.क्र.२७/२०२०/२१-अ 


६. उप सचिव (आस्थापना), उपमुख्यमंत्री कार्यालय यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी उपाहारगृहाच्या 
अनुषंगाने आवश्‍यक त्या नोंदवह्या ठेवण्याबाबत तसेच नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या 
कालावधीत उपाहारगृहाच्या खर्चावर योग्य ते नियंत्रण ठेवण्याबाबत निवासी स्वीय सहायकांना सुचना 
द्यावी. 

७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (इलाखा शहर), विकास भाग इमारत, तिसरा मजला, जुने 
जकात घर, फोर्ट, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे शासकीय निवासस्थान 
वर्षा व मा.उपमुख्यमंत्री यांचे शासकीय निवासस्थान देवगिरी येथे चालविण्यात येणाऱ्या उपाहारगृहाच्या 
जागेच्या भाडयाची आकरणी, वीज व पाणी बिलाची निश्चित वेळेत वसुली करण्यात यावी. 

८. निवडनस्ती/ का.२१-अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


